श्री.वसंत बाबुराव गालफाडे, प्रादेशिक जलसंधारण 
अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर यांचे बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : आस्थाप-२०२३/ प्र.क्र.२८९(भाग-१)/आदेश क्र.१/जल-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०२४ 


शासन STAT :- 

श्री.वसंत बाबुराव गालफाडे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर यांची या आदेझान्वये, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील ४ (४ व ४ (4) मधील 
तरतुदीनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, प्रशासकीय कारणास्तव, बदली करण्यात येत असून, 
श्री.गालफाडे यांची बदलीने पदस्थापना अधीक्षक अभियंता तथा पदसिद्ध उप सचिव (स्थापत्य), मृद व 
जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई या Rat पदावर करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन BST झासनाच्या www.maharashtra .90४९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७०९१२३२५५८४२६ असा आहे. सदर शासन आदेश तात्काळ 
अंमलात येतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल ५ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

३. सचिव, (मृद व जलसंधारण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
५. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 

६. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र,पुणे/नागपूर 
७. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सवी 

८. प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, पुणे/छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर 

९. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग (सर्व) 

१०. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग (सर्व) 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर 

१२. श्री.वसंत बाबुराव गालफाडे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 

छत्रपती संभाजीनगर यांना ई-मेलव्दारे 

१३. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तसेच सर्व कार्यासने (मृद व जलसंधारण विभाग) 
१४. निवड नस्ती जल-२. 


